नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :-१० जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३०/का.१४११, दि.१३ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये माजलगाव व वडवणी नगरपरिषदेकरिता 
रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील 
माजलगाव नगरपरिषदेसाठी रु.५.०० कोटी रकमेच्या मंजूर विकास कामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस 
शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील माजलगाव नगरपरिषदेच्या विकास 
कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम (रुपये) 

ia माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये जाबास पठाण ते इम्रान ५४९३२५.०० 
सय्यद पर्यंत सीसी रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 

२ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये अतीक ते डॉ.इम्रान पर्यंत ९८३६७०.०० 
सी.सी.रोड व नाली करणे. 

३ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये दिनेश तौर ते विळास सोळंके ७५८४००.०० 
पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 

४ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये देवगावकर काकु ते मंदाताई ५६३५००.०० 
जाधव पर्यंत सी.सी. रस्ता व नाली करणे. 

५ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये बाबा काझी ते करतारसिंग १५०१७१५.०० 
टाक शकिलकरी पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 

६ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये भरत ढगे ते करताररिग १९५१४७७.०० 
टाक पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे. 

७ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग H. ६ मध्ये तुकाराम राजमाने ते कोकरे १८२७५२७.०० 
पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 

८ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ५ मध्ये करतारसिंग यांच्या घराच्या ७३१२७२.०० 
बाजुचा वडगाव नाला बांधकाम करणे 

९ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ४ मध्ये मंगळनाथ मंदिर परिसरात २०६२७३३.०० 
पेव्हर ब्लॉक बसवणे 

पश ० | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये सुधाकर जाधव ते सचिन ३५५१९९६.०० 
सोळंके व सुधाकर जाधव ते अर्जुन पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 

णं १ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये घाटुळ ते नरवडे पर्यंत ९५६६५५.०० 
सी.सी. रस्ता करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/का-१४११, 


|अक्र| PT BAT HT) | कामाचे नाव रक्‍कम (रुपये) 
१२ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये डॉ.सरवदे ते विठल रुक्‌मीनी ३२४५६६५.०० 
मंदिर पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 
१३ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये महादेव वाघ ते शिदे पर्यंत २१०२६३१.०० 
सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 
१४ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ मध्ये बायपास रोड ते नागझरी ५२१५२२३.०० 
हद्वदपर्यंत आर्य sya मंदिर पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली करणे. 
१५ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये काव्या अपार्टमेंट ते यशा १२५२२५२.०० 
अपार्टमेंट पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे. 
१६ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ६ मध्ये डॉ.तिडके ते खदीर टेलर ५५१४८७.०० 
पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे 
१७ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ६ मध्ये शोख राजु ते दिडवाले पर्यंत ६७८९७०.०० 
सी.सी.रस्ता करणे 
१८ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ० मध्ये शाम बजाज ते रुद्रवार पर्यंत ७०४२९२.०० 
सी.सी.रस्ता करणे. 
१९ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ६ मध्ये कोंडावर ते काजळे यांचे २३११६०१.०० 
घरापर्यंत रस्ता व नाली करणे. 
२० | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ९ बागवान गल्ली येथे पहिल्या २७५००००.०० 
मजल्यावर सभागृह बांधकाम करणे. 
२१ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ६ मध्ये राजाभाऊ कोकरे ते fs ६४२७९८..०० 
पोव्हरे पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे. 
२२ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ छत्रपती नगर मध्ये ओपन स्पेसळा १७०८५१५.०० 
कंपाऊड वॉल करणे. 
२३ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग H. १ मध्ये सजगणे ते डॉ.गणेश Cay ११५००००.०० 
पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे. 
२४ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग H. १ मध्ये सोळंके ते लताडे घरापर्यंत १२५८७२८.०० 
सी.सी.रस्ता करणे 
२५ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ४ मध्ये केकाडी स्मशानभूमी अंतर्गत १२५८७२८.०० 
सी.सी.रस्ता करणे. 
२६ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये अंबुतात्या देशमुख ते तौर २११३४७२.०० 
घरापर्यंत सी.सी.रस्ता व आर.सी.सी.नाळा बांधकाम करणे. 
२७ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. ६ महेबुब नगर मध्ये मुरुम रस्ता व १७६२८२०.०० 
नाली बांधकाम करणे. 
२८ | माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग Hh. ९ मध्ये इनामदार कब्रस्थानला ११८४०१६.०० 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. 
२९ । माजलगाव नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग क्रं. १ मध्ये जेन मंदिर पासून बायपास ४६७०५३२.०० 
रोड पर्यंत सी.सी.रस्ता व नाली बांधकाम करणे. 
एकूण ५,००,००,०००.०० 


२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४५/का-१४११, 


Be 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१७११३७३४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA cei 


25.4.20=b99d7dca0e63be1 bd 1b7158b9523537dec1d46bc80776864 
rashtra, 


7a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Mahar 
DEVE N DRA C H A U D HARI serialNumber=A75E4CF904B78F 2AE0S 1843EA 1BA6106A393C2B0CF6 
OFE03C94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.07.10 17:22:33 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, 
जिल्हाधिकारी, बीड, 

मुख्याधिकारी, माजलगाव नगरपरिषद, जि. बीड, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 
९. 


वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


